कामठी-कोराडी, जि.नागपूर तसेच बल्लारपूर, 
पोंभुर्णा व मूल, जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा 
संकुलासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र.राक्रीधो २००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

२) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो २००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक २१ मार्च, २००९. 

३) सहाय्यक संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ताक्रीसं/पुमा/निमा/२०१८-१९/ 
का-९/३२५४, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत तालुका स्तरावर तालुका क्रीडा संकुल उभारण्याची योजना 


दिनांक २६ मार्च, 2003 च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दिनांक २१ मार्च, २००९ 


च्या शासन निर्णयानुसार तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा रु.२५.०० लाखावरुन रु.१.०० कोटी 


एवढी करण्यात आली आहे. 


२. तालुका क्रीडा संकुल कार्यक्रमांतर्गत कामठी-कोराडी, जि.नागपूर तसेच बल्लारपूर, पोंभुर्णा व 


मुल, जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा संकुलासाठी पावसाळी (जुले, २०१८) अधिवेशनामध्ये रु.१४६२.४४ लक्षची 


तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. दिनांक २६.०३.२००३ च्या शासन 


निर्णयान्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात करण्यात आली आहे. सदर समितीस 


विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. सदर राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि.२९.०२.२०१६ व १५.१२.२०१६ 


रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार क्रीडा संचालनालयाच्या दिनांक २३.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये 


कामठी-कोराडी तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु.६१०.७२ लक्ष व दिनांक २५.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये 


बल्लारपूर तालुका क्रोडा संकुलाच्या लाच्या रु.२८३४.५२ लक्षच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय व 


तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच क्रीडा संचालनालयाच्या दिनांक ३०.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-१ 


मुल, बल्लारपूर, पोंभुर्णा व चिमूर जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा संकुलांच्या अनुक्रमे रु.१००.३९ लक्ष, ६४८.४४ 


लक्ष, रु.१०६.३५ लक्ष व रु.९७.१० लक्षच्या विद्युतीकरण अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय व 


तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या 


पत्रान्वये कामठी-कोराडी, जि.नागपूर तसेच बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मुल, जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा 


संकुलासाठी पावसाळी (जुले, २०१८) अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेली रु.१४६२.४४ लक्षची तरतूद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कामठी- 


कोराडी, जि.नागपूर तसेच बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मुल, जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा संकुलासाठी पुरवणी 


मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना या कार्यक्रमांतर्गत योजनेकरीता सन २०१८-१९ या 


वर्षाकरिता पावसाळी (जुले, २०१८) अधिवेशनामध्ये कामठी-कोराडी, जि.नागपूर तसेच बल्लारपूर, 


पोंभुर्णा व मुल, जि.चंद्रपूर तालुका क्रीडा संकुलांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेल्या रु.१४६२.४४ लक्ष तरतूदीपैकी रु.१०२३.७०८ लक्ष (रुपये दहा कोटी तेवीस लक्ष सत्तर हजार 


Sal फक्त) एवढी तरतूद खालील विवरणामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करुन सदर तरतूद आयुक्त, 


क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींकरिता खर्च करण्यात 


यावा. 

अ.क्र. | तालुका क्रीडा संकुलाचे नांव हिवाळी अधिवेशनात मंजुर | वितरणास प्रस्तावित निधी 
निधी (रु.लक्ष) (रु.लक्ष) 

।_१__| कामठी-कोराडी, जि.नागपूर १५०.०० १०५.००० 
२ | बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 9904.68 (993.823 
3 । पोभुर्णा, जि.चंद्रपूर 90§.3§ 8.842 
8 | Ho, जि.चंद्रपूर 400.38 (90.203 
एकुण १४६२.४४ १०२३.७०८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-१ 


२. सन २०१८-१९ मध्ये क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.३१०२.९१ 


लक्ष एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


३. CURT Mee होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना, (२२०४ १७९२), ३१, सहाय्यक अनुदाने 


(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील या वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहंरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 
५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद 


अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, 3, ४, ५, ६ व ७ मधील बाबी 


सदर आदेशास लागू नाहीत. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३३/१४७१, दिनांक 


०२.११.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२२९/व्यय-५, दिनांक ०६.११.२०१८ च्या 


अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१०४१३८४७२१ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
Pawar 


Rajendra Be iets 
ou=School Education and Sports 
५ h k Department, postalCode=400032, 
1aNKarrao त ठा 9efe4ad6ddc2495ca 
Pawar 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
९. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, नागपूर विभाग, नागपूर. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१०.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनालयामार्फत) 
११. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


